Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


All 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६, अंक १३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०२०/ ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२ . 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , यांजकडून 


सेवाग्राम विकास योजनेच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत सेवाग्राम , ता . जि . वर्धा येथील चंदन रमेशलाल शर्मा व इतर यांचे मालकीचे 
शेत सर्वे क्र . २६६/१ हे असून एकूण आराजी १.२० हे . आर , अॅग्रीकल्चर झोन मधून काढून रहिवासी झोनमध्ये बदल करणेबाबत . 

क्रमांक जिपव - ग्रापं- अनुदान - वशि ९४-२०२०. 

ग्रामपंचायत सेवाग्राम मधील जिल्हा परिषद , वर्धा कक्षेतील शेत सर्वेक्र . २६६/१ मध्ये विषयांकित बदल करण्याकरीताचा प्रस्ताव शासनाकडे 
सादर करावयाचा असल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १४ जून १९९० चे क्र . वियो 
सेवाग्राम-(बिनप) -टिपीव्ही- ६-७६९ १ नुसार वर्धा जिल्हा परिषद ने संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांची अधिसूचना क्रमांक डिपी 
सेवाग्राम- अडमिन -२, दिनांक १८ मे , १९ ७७ द्वारे सेवाग्राम , नांदोरा , कामथवाडा , वरूड अणि बरबडी ह्या ५ ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी 

नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून अधिकार वापरण्याची परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग , निर्णय क्रमांक टीपीव्ही १०८६ 
३७९ १- सीआर- १०३-१-८७- नवि-१७ , दिनांक ५ जानेवारी १ ९ ८७ अन्वये ब व क वर्ग नगर परिषद तसेच बिगर नगर परिषद शहरांच्या विकास 
योजनांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ नुसार अंतिम मंजुरी देण्याबाबतचे अधिकार संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे द्वारे दिनांक ३१ 
मार्च १९९० या दिनांकापासून विकास योजना अंमलात आली. करीता सेवाग्राम विकास योजनेनुसार मौजा सेवाग्राम गावाचा विकास करण्याचे दृष्टीने 
वरील मंजूर विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करणे आवश्यक आहे. 

मंजूर विकास योजनेतील मंजूर अभिन्यास , मौजा सेवाग्राम येथील सर्वेक्र . २६६/१ एकूण आराजी १.२० हे. आर हे क्षेत्र श्री . चंदन रमेशलाल 
शर्मा, कुंदन रमेशलाल शर्मा, पवन रमेशलाल शर्मायांचे मालकीचे आहे. त्यांनी सदरचे क्षेत्राचा वापर निवासी प्रयोजनाकरीता करण्याचे ठरविले आहे. 
त्या करीता त्यांनी जिल्हा परिषदेकडेदिनांक ३० मार्च २०१९ ला कागदपत्रांचे पुर्ततेसह प्रस्ताव सादर करून क्षेत्र बदल करण्याची विनंती केलेली आहे . 
सोबत १. ग्रामपंचायत , वरूड यांचेदिनांक १६ ऑक्टोबर २०१६ चे सभेचे ठराव अन्वये सदरचे क्षेत्र बदल करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. 

२. जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद , वर्धा यांचे पत्र क्र . DHO - UIP- Site Insp.-119-280-19 , Date 05-02-2019 . अन्वये शेत सर्वे 
क्रमांक २६६/१ एकूण आराजी १.२० हेक्टर आर, हे रहिवासी करण्यास ना - हरकत दिलेली आहे. तसेच जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक १८ 
डिसेंबर २०१ ९ चे नुसार सदर रहिवासी क्षेत्रात बदल करण्यास मंजुरी प्रदान केलेली आहे. 
ना .- एक - अ-१ ( १५४ ९ ). 

( १ ) 


, 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून १८-२४ , २०२० / जेष्ठ २८- आषाढ ३ , शके १९ ४२ 


तरी सदर प्रस्तावाबाबत सूचित करण्यात येते की , ज्या कुणाला वरील फेरबदलाबाबत काही आक्षेप अथवा सूचना पाठवावयाच्या असतील त्यांची 
ही सूचना वृत्तपत्रात तसेच महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसाचे आत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,वर्धा 
यांचेकडे लेखी स्वरूपात आक्षेप सादर करावेत . विहित मुदतीत आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यांचा विचार करण्यात येईल . सदहूं किरकोळ फेरबदल 
दर्शविणारा सेवाग्राम विकास योजनेचा नकाशा कार्यालयीन वेळात सर्व दिवशी अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


: 


वर्धा : 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० . 


डॉ . सचिन ओंबासे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , वर्धा. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOKDEPOT,CIVIL LINES, NAGPUR -440001AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


